सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४४ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


औ . भाग १-४४ 


ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २५४३ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२५५८ 


१ 


1 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ७६ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ७७ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


उपनिबंधक सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 


२५४३ 


[ पृष्ठे - १८ , 


क्र . 

ताऊनि / प्र -६ / श्री.संतसावतानापतसं / नाबद / ३४ ९९ / २०२२- या अधिसुचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , संत सावता नागरी 
सहकारी पत संस्था म . , औरंगाबाद या पत संस्थेने विशेष सर्वसधारण सभा दि . ११.० ९ .२०२२ रोजी ठराव क्र . १ नुसार पतसंस्थेच्या नावात व पत्त्यात 
बदल करण्याचा ठराव संमत केलेला असून पत संस्थेचे नाव श्री . संत सावता नागरी सहकारी पत संस्था म . , औरंगाबाद ऐवजी विवेकानंद अर्बन 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , एन -२ , सिडको , औरंगाबाद असे बदलेले असून त्यास उपविधी दुरूस्तीद्वारे मान्यता घेतलेली असल्याने 
महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५ ( १ ) ( २ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १४ ( १ ) ( २ ) नुसार बदला बाबत सदर 
अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे . 

दिनांक १३/१०/२०२२ . 


प्रवीण फडणीस , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
तालुका औरंगाबाद . 


२५४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री , 
मुख्यालय- औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 


भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , 
पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम , २०१३ 
क्र .२०२२ / आरबीडेस्क -४ / भूसंपादन / समन्वय / सिआर - २४.- ज्याअर्थी , 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्ववसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दि . १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याव्दारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ . स्वप्निल भारत मोरे , उप 
विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी 
येथे अधिका - याचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) यास पदनिर्देशित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , औरंगाबाद 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त “ उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याच्या निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले 
आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाहीः 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 


भाग १ - पुरवणी 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


गाव : दावरवाडी 
अनुक्रमांक 

9 


२ 

३ 


प्रकल्पाचे नाव 


गट क्रमांक 


५१ ९ 

५२० 

५४ ९ 

एकुण 


सार्वजनिक 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : पैठण 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : 


जिल्हा : औरंगाबाद 
अंदाजीत क्षेत्र ( हेक्टर ) 


अनुसूची- दोन 

प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण . 

दावरवाडी पाझर तलाव क्र . २ मौजे 

दावरवाडी , ता . पैठण , जि . औरंगाबाद . 
दावरवाडी पाझर तलाव क्र .२ मौजे- दावरवाडी , 
ता . पैठण , जि . औरंगाबाद . 


१.४० 

०.३८ 

१.२१ 

२.९९ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - पाणी साठवण व पाणी पुरवठा . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


अनुसूची- पाच 


अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ अनुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व 
III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील . 

टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक ३१/१०/२०२२ 
ठिकाण : औरंगाबाद . 


( डॉ . स्वप्निल भारत मोरे ) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी पैठण - फुलंब्री , 
मुख्यालय औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : -पाझर तलाव क्र .०४ सिरसदेवी ( पडुळयाचीवाडी ) ता . 

गेवराई जिल्हा : - बीड 


३ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०४ / २००८ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


स.नं. / ग.नं. 

१०३ 

११५ 

एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०४ सिरसदेवी ( पडुळयाचीवाडी ) ता . 
गेवराई जिल्हा : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.०५ सरकारी गायराण 

०.२ ९ 

१.३४ 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र .०४ सिरसदेवी ( पडुळयाचीवाडी ) ता . 
गेवराई जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. / ग.नं. 


२५४५ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०४ सिरसदेवी ( पडुळयाचीवाडी ) ता . 
गेवराई जिल्हा : - बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २८/१०/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


२५४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


४ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 

- 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांच वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे 

. 


अ.क्र . 

१ 

२ 


४ 

५ 

६ 

७ . 

८ . 

९ . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) , ता . शिरुर 

कासार जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

५३१ पै 

४६२ 

४५५ 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०१ 


अ.क्र . 


०.१८ 

०.१३ 

०.२६ 

०.२७ 

०.२२ 

०.०४ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) ता . शिरुर 
कासार जि.बीड 


१.० ९ 

२.९ ५ 

५.१५ 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ३ मौ . मानुर ( बडेवाडी ) ता . शिरुर 
कासार जि.बीड 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ३ मौ मानुर ( बडेवाडी ) ता . शिरुर 
कासार जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार ( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : - लागू नाही . 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : / १० / २०२२ 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

५ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा - २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना 


- 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्रं ०३ मौजे खोपटी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ११२/२००५ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 

अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०३ मौजे खोपटी ता शिरुर 

क्रं 

कासार . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

२२१ पै 


एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

२.३७ 

०.०१ पो . ख . 

२.३८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्रं ०३ मौजे खोपटी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्रं ०३ मौजे खोपटी ता शिरुर 
कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अ.क्र . 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०३ मौजे 
खोपटी ता शिरुर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


२५४७ 


दिनांक : 

ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


/ १० / २०२२ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड 


२५४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


६ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गाव तलाव क्र . ०२ मौ . उखळवाडी ता शिरूर कासार जि . बीड 
साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ४६/२००७ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क .०२ मौ . उखळवाडी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

३३५ पै 

३३५ पै 

३३५ पै 

३३५ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.२ ९ 


०.२ ९ 

०.२ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ मौ . उखळवाडी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . उखळवाडी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


/ १० / २०२२ 


0.30 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ मौ . 
उखळवाडी ता शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.१७ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .०२ मौ . सवसवाडी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ४५ / २००७.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क .०२ मौ . सवसवाडी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

२६१/१ पै 

२५७ पै 

एकुण 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

२.१८ 


०.१७ 


२५४ ९ 


२.३५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सवसवाडीता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सवसवाडी ता 
शिरूर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . 
सवसवाडी ता शिरुर कासार . जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

/ १० / २०२२ 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


२५५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


८ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत जाटनांदूर ता शिरुर 
कासार.जि.बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ६६ / ९६.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत 

जाटनांदूर ता शिरुर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

२१ ९ पै 


भाग १ - पुरवणी 


एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


२.०७ 


२.०७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी तहत 
जाटनांदूर ता शिरुर कासार जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव पिंपळयाचीवाडी तहत सवसवाडी 
तहत जाटनांदूर ता शिरूर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव पिंपळयाचीवाडी 
तहत सवसवाडी तहत जाटनांदूर ता शिरुर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागू नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - / १० / २०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०४ मौजे टेभुर्णी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


९ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्रं ०४ मौजे टेभुर्णी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर २७/२००७ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


स.नं. / ग.नं. 

४६० पै 

४५५ पै 

४५६ पै 

४५७ पै 

एकुण 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.३० 


०.०४ 


/ १० / २०२२ 


०.१५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०४ मौजे टेभुर्णीता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रं ०४ मौजे टेभुर्णी ता शिरुर 
कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


२५५१ 


०.१३ 

१.६२ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०४ मौजे टेभुर्णी 
ता शिरुर कासार जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड . 


२५५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१० 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्रं ०३ मौजे पाडळी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ० ९ / २०१२- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पाडळी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

८२१ पै 

८२२ पै 


भाग १ - पुरवणी 


८२३ पै 

८२७ पै 
एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.२० 


०.२४ 

पो.ख ०.०१ 


०.१३ 


0.09 

१.५ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पाडळी ता शिरुर 
कासार जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पाडळी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पाडळी 
ता शिरूर कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 

/ १० / २०२२ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०१ मौजे मालेगाव चकला ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


११ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्रं ०१ मौजे मालेगाव चकला ता शिरूर कासार जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ०६ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


स.नं. / ग.नं. 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

२ ९ ५ 

२ ९ ४ 

२ ९ ६ 

एकुण 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४८ 


०.१३ 

०.१२ 

०.०७ 

०.०६ 

०.२६ 

०.११ 


०.०२ 

०.०६ 

०.०७ 


/ १० / २०२२ 


ह.बा ०.७३ 

०.०४ 

२.१५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०१ मौजे मालेगाव चकला ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रं ०१ मौजे मालेगाव चकला ता 
शिरूर कासार , जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०१ मौजे 
मालेगाव चकला ता शिरुर कासार जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


२५५३ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


२५५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्रं ०३ मौजे पौडूळयाचीवाडी / सिरसदेवी ता गेवराई जि.बीड साठी 
भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ४० / २००६.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पौडूळयाचीवाडी / सिरसदेवी ता 

गेवराई जि.बीड 


१ 


२ 


स.नं. / ग.नं. 

१२५ पै 

१४१ पै 

एकुण 


- 


अ.क्र . 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पौडूळयाचीवाडी / सिरसदेवी ता 
गेवराई जि . बीड 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


०.१४ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे पौडूळयाचीवाडी / 
सिरसदेवी ता गेवराई जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


०.७४ 

०.८८ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे 
पौडूळयाचीवाडी / सिरसदेवी ता गेवराई जि.बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


/ १० / २०२२ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०२ खडकी ता गेवराई जि.बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

५०८ पै 

५० ९ पै 

१५ ९ पै 

१५ ९ पै 

१६० पै 

एकुण 


१३ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्रं ०२ खडकी ता गेवराई जि.बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर १०/२००६ - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


०.२४ 


०.४ ९ 


०.७० 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


०.१० 


०.५० 

२.०३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्रं ०२ खडकी ता गेवराई जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्रं ०२ खडकी ता गेवराई 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


२५५५ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०२ खडकी ता 
गेवराई जि.बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

/ १० / २०२२ 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड . 


२५५६ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
त्याअर्थी आता , असे घोषित करतो की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही , किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


१४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम ११ ( १ ) खालील 
अधिसुचना 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


- 


मौ . रायखेडा ता . जिंतूर जि . परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्रं . १ 
करिता साठी भुसंपादन . 


क्र . २०२२ / भुसं . / सिआर -५३ / २०० ९.- ज्याअर्थी भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / 
अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आलेला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे या द्वारे घोषीत करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . आणि ज्या अर्थी , कलम ४३ 
च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच 
मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये 
तपशिल नमूद करावा . ) 


परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ ( यात पुढे 
ज्यांचा उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) त्यांचा नियम -१० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्यावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुंसपादन अधिकारी , सेलू यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन 

गाव : - रायखेडा , तालूका जिंतूर जि . परभणी 

भुमापन किंवा गट क्रमांक 


७२ 


अंदाजित क्षेत्र हेक्टर 
( आर मध्ये 

१ हे . ५२ आर 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - मौ . रायखेडा ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ साठी 
भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - मौ . रायखेडा ता . जिंतूर पाझर तलाव क्रं . १ 
करिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ 

समाजाला मिळणारे लाभ : - शेती पिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता आवश्यकता नाही . 

ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २८/१०/२०२२ 
ठिकाण : सेलू 


अरुणा संगेवार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


१५ 


उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) औरंगाबाद , यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 


२५५७ 


विषय- हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १ ९ ५२ विरासत बाबत . 
मौजे औरंगाबाद , ता . जि . औरंगाबाद येथील सीटीएस नं ३०२२ बाबत 
विरासत व कॅश ग्रॅन्ट कार्यवाही करणेबाबत 

संचिका क्रमांक २०२१ / एमएजी / ईनाम / सिआर ६ 

श्री . स . वजीहुद्दीन नहरी स.कमरुद्दीन नहरी , रा पटेल नगर , गट नं ३८ 
प्लॉट नं . ३६ , माशा अल्लाह बिल्डींग , बीड बायपास रोड , औरंगाबाद यांनी 
मौजे औरंगाबाद , ता . जि . औरंगाबाद येथील सीटीएस नं ३०२२ बाबत 
विरासत व कॅश ग्रॅन्ट कार्यवाही मंजूर करण्यासाठी अर्ज सादर केलेला 
आहे . श्री स . कमरुद्दीन स . जहीरुद्दीन नहरी हे दिनांक १२ एप्रिल २०२१ 
रोजी मयत झालेले असुन त्यांचे वारस म्हणून विरासत कार्यवाही दाखल 
केली आहे . विरासत व कॅश ग्रॅन्ट कार्यवाहीसाठी नमूद केलेला जमीनीचा 
तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . 


मौजे औरंगाबाद , ता.जि. औरंगाबाद येथील सीटीएस नं ३०२२ मध्ये 
उपरोक्त दाव्यात असे नमुद करण्यात आलेले आहे की , वरील ईनाम 
जमिनी , मौजे औरंगाबाद , ता . जि . औरंगाबाद येथील सीटीएस नं ३०२२ 
येथील दर्गाह व मस्जीद सय्यद शहा मौलाना कमरुउद्दीन साहब नक्षबंदी 
भडकल गेट सेवा पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ आहे . दावा सांगणारे 
श्री . स . वजीहुद्दीन नहरी स.कमरुद्दीन नहरी र हे त्यांचे वडिलांचे उपराक्त 
मिळकतीबद्यल कायदेशीर वारस आहेत तेव्हा त्यांच्या नावाने विरासत व 
कॅश ग्रॅन्ट मंजूर करण्यात यावी . या संबंधी आक्षेप असणा - या व्यक्तींनी 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून सहा आठवडयाच्या कालावधीमध्ये 
खालील सही करणा - यांकडे आक्षेव द्यावा . 


जर वर नमुद कालावधीमध्ये आक्षेप प्रसप्त न झाल्यास नियमाप्रमाणे 
दावा सांगणा - यांच्या नांवे विरासत मंजूर करण्यात येईल आणि नंतर 
आलेल्या आक्षेपांचा विचार करण्यात येणार नाही . यांची नोंद घ्यावी . 

दिनांक २७ जुन २०२२ 

ठिकाण - औरंगाबाद 


उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) 
औरंगाबाद . 


२५५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

कार्यालयीन आदेश 


पहा १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२. दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


: 


१६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


२ ) श्री . एस . एन . भोसले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर लातूर यांचा दिनांक २८/०६/२०२२ ते ३०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४३६८ / २०२२ - श्री एस . एन . भोसले , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक २८/०६/२०२२ ते 
३०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजेस कार्योत्तर मंजूरी 
देण्यात येते . 


श्री . एस . एन . भोसले , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा : 


श्री . एस . एन . भोसले , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , या पदावर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आले होते . 


श्री . एस . एन . भोसले यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - ०२ जुलै , २०२२ 


. 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती आर . ए . शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
लातूर यांचा दिनांक २८/०६/२०२२ ते ०१/०७/२०२२ पर्यतची ( ४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


भाग १ - पुरवणी 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४३६ ९ / २०२२ - श्रीमती आर . ए . शिंदे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , लातूर यांची दिनांक २८/०६/२०२२ ते 
०१/०७/२०२२ पर्यतची ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


श्रीमती आर . ए . शिंदे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती आर . ए . शिंदे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर . ए . शिंदे , अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०२ जूलै , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ . दिनांक 
०८/०६/२०२२ 

२ ) श्रीमती एस . सी . निर्मळे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर 
लातूर यांचा दिनांक २८/०६/२०२२ ते ०१/०७/२०२२ पर्यतची ( ४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधीक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४३७१ / २०२२- श्रीमती एस . सी .निर्मळे , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर लातूर यांची दिनांक २८/०६/२०२२ 
ते ०१/०७/२०२२ पर्यतची ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 
श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

J 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस . सी . निर्मळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल 
लातूर . दिनांक : - २ जूलै , २०२२ 

२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २६ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

नगर परिषद कार्यालय , कळंब 


सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये 


कळंब शहराच्या प्रारुप विकास योजनेचे ( दु.सु. ) प्रसिध्दीकरण 
जा.क्र . नपक / वियो / सुधा / कलम २६ ( १ ) / ८३१ 


दिनांक २१.१०.२०२२ 

ज्याअर्थी , कळंब नगर परिषदेने ( यापूढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण ” 
असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र ” 
असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेले ) चे कलम २३ ( १ ) सह 
कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , कळंब ( यापुढे “ उक्त 
प्रारूप विकास योजना " असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव 
क्र . ४६१ दि . ०८.०२.२०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग -१ मध्ये दिनांक 
मार्च ११ - १७ , २०२१ रोजी प्रसिध्द केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तुरतुदीस 
अनुसरून कळंब नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद यांची “ नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . २३३ / २०२० 
" 
२०२१ दि . १६.०३.२०२१ अन्वये नेमणुक केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , उस्मानाबाद शाखा , उस्मानाबाद 
यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा 
तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये 
प्रसिध्द करण्यासाठी दि .१ ९ .० ९ .२०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 

औ भाग १ अ -२६ 


७६ 


आणि ज्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडुन सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . ३० दि . १२.१०.२०२२ 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरीकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . 
सदरहू योजने संबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमुद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१. मुख्याधिकारी , कळंब नगर परिषद , कळंब 

२. सहाय्यक संचालक , नगर रचना उस्मानाबाद शाखा , उस्मानाबाद 
उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदी संबंधी नागरीकांच्या काही सुचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकरी , कळंब 
नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणासह पाठवाव्यात . सदरची 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० 
दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन कळंब नगर परिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकतील . 
ठिकाण : कळंब 


मुख्याधिकारी 

कळंब नगर परिषद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ : कार्तिक , १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL KALLAM 


2021 . 


DIST . OSMANABAD 


NOTICE 

Publication Of Draft Development Plan Of Kallam ( 2nd 
Revised ) Under Section 26 ( 1 ) Of Maharashtra Regional 
& Town Planning Act , 1966 

No. MC Kallam / RevisedDP / Sec - 26 ( 1 ) / 831 
Date : 21/10/2022 

Whereas the Kallam Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as " the said planning Authority , " ) vide Resolution 
No. 461 dated 08/02/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Kallam ( hereinafter referred to 
as the " said Draft Development Plan " ) for the area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said " area " ) as per 
the provision of section 23 ( 1 ) read with section 38 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as the " said Act " ) and notice to that 
effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Aurangabad Division , Supplement Part 01 on March 11-17 , 


And whereas , as per the provision in section 24 of the 
said Act , the Municipal Council vide Order No. 233 / 2020 
2021 , Dt . 16/03/2021 has appointed Assistant Director Town 
Planning , Osmanabad Branch , Osmanabad as " Town 
Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan 
for the said area ; 


And whereas , The Town Planning Officer and 
Assistant Director , Town Planning , Osmanabad Branch , 
Osmanabad after having prepared Existing Land Use Map 
as per section 25 of the said Act , has prepared the said Draft 
Development Plan of the said area and has handed it over to 
the said Planning Authority on 19/09/2022 for publication 
under section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No.30 , dated 12/10/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


واوا 


Therefore , Kallam Municipal Council hereby publishes 
the said Draft Development Plan along with the Report under 
section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 


1. The Chief Officer , Kallam Municipal Council , Kallam . 
2. Assistant Director , Town Planning , Osmanabad Branch , 
Osmanabad . 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Kallam Municipal Council , within the period of 
30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections received 
by the Municipal Council within the period of the 30 days 
from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Kallam Municipal Council . 


Place - Kallam 


Chief Officer , 

Kallam Municipal Council , Kallam . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


